मागणी क्र. डी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २४०४ “दूध 
अनुदानाकरीता” सन २०१९-२०२० मधील सुधारित 
अंदाजामध्ये मंजूर निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूरक- २०१९/प्र.क्र.१०२ /पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु ATH, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ मार्च, २०२० 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. लवेसू १८/प्र.क्र.८/पदुम-८ 
दि.२०/७/२०१८,दि.३१/७/२०१८ व दि.२१/८/२०१८ 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. लवेसू १८/प्र.क्र.८/पदुम-८ 
दि.१७/११/२०१८ व दि.८/३/२०१९ 
3) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.२४/पदुम-८, 
दि.६/१/२०२० 
४) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८, 
दि.१३/२/२०२०, 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.१३/३/२०२० 
६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.लेखानू-२०१९/प्र.क्र.३१/पदुम-१६, 
दि.१६/३/२०२० 
७) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८, 
दि.१७/३/२०२०, 
प्रस्तावना:- 
शासनाने संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित 
केलेल्या गाय दूधाच्या रुपांतरणासाठी मंजूर केलेल्या रु. 4/- व रु.३/- प्रतिलिटर अनुदानासाठी प्राप्त झालेल्या 
सुधारित अंदाजानुसार रु. ५०.०० कोटी इतका निधी यापूर्वी वितरीत केला आहे. सदर योजनेअंतर्गत शासनाने 
रु. १०० कोटीची पुरवणी मागणी सादर केली होती. त्यानुसार वरीलप्रमाणे रु. ५०.०० कोटी वगळता उर्वरित 
रु. ५०.०० कोटी इतका निधी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला असून सदर निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन या निर्णयान्वये संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या गाय दूधाच्या 
रुपांतरणासाठी वरीलप्रमाणे उपलब्ध झालेला रु. ५०.०० कोटी इतका वाढीव निधी खालीलप्रमाणे वितरित 
करण्यास मान्यता देत आहे :- 
अ.क्र लेखाशिर्ष मंजूर पूरक निधी 
| : मागणी क्र. डी-५, ५०,००,००,०००/- 
२४०४-दुग्धव्यवसाय विकास 
00 
१०२, दुग्धव्यवसाय प्रकल्प 
(04) दूध व दूध भुकटी करीता अनुदान 
(०५) (०१) - अतिरिक्त दूधाचे रुपांतर व निर्यात करिता अनुदान 
३३-अर्थसहाय्य 
(२४०४ ४१११) 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८ 


२. सदर निधीचा विनियोग करण्यासाठी शासनाने यापूर्वी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्त, 
दुगधव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व उप आयुक्त (प्रक्रिया व वितरण), दुग्धव्यवसाय विभाग, 
वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केल्यानुसार त्यांनी सदर रकमेचा विनियोग करावा. तसेच 
सदर निधी प्राप्त दाव्यांवर समप्रमाणात वितरित करण्यात येईल, याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी व तसा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. सदरचाशासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३२७१७११०९८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सह सचिव (दुग्धव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा व अनुज्ञयता व लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१०) अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई. 

११) निवासी व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१३) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१४) सर्व शासकीय दूध योजना 
) 
) 
) 
) 


Rajesh Becca 
(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंब. 
७) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

) 

) 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-२, अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१८) निवडनस्ती, पदुम-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


